नवीन चंद्रपूर शहराचा विकास- इरई नदीवरील 
पुलाच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-नविचं-२०१६/प्र.क्र.४९/गृनिधो-१ 
नविन प्रशासन भवन, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- of ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक :-नविचं-२०१६/प्र.क्र.४९/गृनिधो-१, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१७. 
२) नगर विकास विभाग शासन अधिसूचना क्रमांक TPS-2224/471/CR-15/C/UD-9, 
दिनांक ३० जून, १९९८. 
3) महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळ, नागपूर यांचे क्र.जा.क्र. एमएच/मु.अ.-२/ 
का.अ.-२/प्रा./नस्ती क्र.9०३/२०६/२०१८, दि.१० एप्रिल, २०१८ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


नवीन चंद्रपूर हाहराचा विकास या योजनेअंतर्गत इरई नदीवरील पुलाचे बांधकाम करणे 
या कामाच्या रु. ६५१९.३० लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास उपरोक्त दिनांक २७ फेब्रुवारी, 
२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. या पुलाच्या 
बांधकामाच्या किंमतीमध्ये विविध कारणास्तव वाढ झाल्याने, या पुलाच्या बांधकामासाठी येणाऱ्या 
खर्चास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे :- 


शासन निर्णय :- 

नवीन चंद्रपूर हहराचा विकास या योजनेतंर्गत इरई नदीवरील पुलाचे बांधकाम करणे या 
कामाचे रु.८३७१.०० लक्ष इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळ, नागपूर यांनी त्यांचे पत्र जा.क्र.एमएच/मु.अ.-२/का.अ.-२/प्रा./नस्ती क्र.७०३/२०६/ 
२०१८, दिनांक १० एप्रिल, २०१८ अन्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केले 
आहे. 
२. इरई नदीवरील पुलाच्या बांधकामाच्या किंमतीमध्ये वाढ, वस्तु-सेवा कर, भाववाढ, 
संकल्प चित्र (डिझाईन) मध्ये बदल झाल्यामुळे वाढ झालेली आहे. या पुलाच्या बांधकामाच्या 
सुधारीत अंदाजपत्रक रु.८३७१.०० लक्ष या रकमेतील सेंटेस AAAS विचारात घेतळेली 4% 
रक्‍कम म्हणजेच रु. ३६४.५३ लक्ष इतक्या रकमेस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रस्तावास 
तांत्रिक मान्यता देतांना सूट दिलेली आहे. त्यामुळे इरई नदीवरील पुलाचे बांधकाम करणे या 
कामाच्या रु. ८०,०६,५०,०००/- (रुपये ऐंशी कोटी सहा लाख पन्नास हजार) इतक्या किंमतीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः नविचं-२०१६/प्र.क्र.४९/गृनिधो-१ 


अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील कामांसाठी खालील अटी व डातींच्या अधीन 
राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) या कामावरील खर्च सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमतीच्या वर जाणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. याची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची राहील. 
सदर सुधारित प्रशासकिय मान्यता म्हणजे योजना कार्यान्वित करण्याच्या विविध 
टप्प्यावर झालेल्या अनियमिततेस मान्यता आहे असे गृहित धरता येणार नाही. सदर 
सुधारित प्रशासकिय मान्यता देणेपूर्वी अथवा नंतरही या कामावर कोणतीही 
अनियमितता झालेली असल्यास अथवा आढळल्यास ही सुधारित प्रशासकिय मान्यता 
दिल्याने ती नियमित झालेली आहे असे गृहित धरता येणार नाही. 


३. या बाबींवर होणारा खर्च, “२२१६ गृहनिर्माण ८०-सर्वसाधारण-१०३ गृहनिर्माण मंडळ 
इत्यादींना सहाय्य पंचवार्षिक योजनाअंतर्गत योजना (०३) (०६) नवीन चंद्रपूर शहराच्या 
विकासासाठी, ३१-सहाय्यक अनुदाने (२२१६ ११०२) (मागणी क्र.क्‍्यु-३)” या लेखाशिर्षाखाली 
मंजूर तरतुदींतुन भागविण्यांत यावा. 


रुट 


४. वरील झासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौ.सं.क्र. २१६, दिनांक २८ डिसेंबर, २०१८, 
वित्त विभागाचा अनौ.सं.क्र.१००/१९/व्यय-३, दिनांक २० मार्च, २०१९ तसेच सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाचा अनौ.सं.क्र.१०७४, दिनांक १४ मे, २०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच दिनांक 
२७ मे, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये व्यय अग्रक्रम समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


द्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥9॥/१9॥॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०६१५०२५१९३०९ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


Digitally signed by Arvind Tulshiram 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 
DN: CN = Arvind Tulshiram Shete, C = IN 


Arvind 
T 8 | | 5 h | [ चै m S h e te ७ os = esi etna 


2019.08.06 15:10:12 +05'30 
(अरविंद aie ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


me) 
nm 


महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 

3) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 


दे 


& 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नविचं-२०१६/प्र.क्र.४९/गृनिधो-१ 


५) जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपूर 

६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

७) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (वि.प्र., चंद्रपूर उपविभाग, 
चंद्रपूर. 

८) मुख्य अधिकारी, नागपूर गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळ, नागपूर. 

९) खाजगी सचिव मा. मंत्री (गृहनिर्माण), मंत्रालय, मुंबई 

qo) खाजगी सचिव मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण), मंत्रालय, मुंबई 

११) वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे 

(पूर्व), मुंबई Yoo ०५१. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, बांद्रा, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अवर सचिव (अर्थ-२), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव (रोखशाखा/अर्थसं-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

कार्यासन अधिकारी (रस्ते-५), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

कार्यासन अधिकारी (१४७२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (गृनिधो-१) 


१२ 
१२ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


किक EL Ss ति Ne ae नळ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नविचं-२०१६/प्र.क्र.४९/गृनिधो-१ 


“परिशिष्ट” 
Sr.No Perticulars Cost as per revise Estimate 
1 Cost as per Abstract of Bridge work 48,35,15,339.00 
(including Via Duct) 
2 | Cost as per Abstract of C.C. Approaches 6,47,60,897.00 
3 |Cost as per Abstract of C.C. Covered 1,16,71,429.00 
Drain 
4 _| Cost as per Abstract of C.D. Work 7,41,299.00 
5 Cost of Diversion & Dismantling of 83,33,324.00 
Existing Box Cell Bridge 
6 | Cost of per Abstract of Retaining Wall for 2,02,88,440.00 
approaches 
7 | Quality control testing charges 45 27,800.00 
| 8 | Royalty Charges 26,03,000.00 
Civil Cost Rs. 59,64,41,528.00 
| 9 | Add Contractor offer @4.87% Above 2,90,58,472.00 
Total Rs. 62,55,00,000.00 
10 | Add for Contingencies 4% 2,38,57,661.00 
11 | Add for Computerization Charges 2% 1,19,28,831.00 
12 | Add for Insurance Charges 1% 59,64,415.00 
13 _| Add for price Excalation 7.59% 4,47,33,115.00 
Other cost 
14 | Add for 18 Pole (Street Light) @ 55000 9,90,000.00 
for Shifting 
15 | Add for 40 Street Light & Five High Mast 38,89,900.00 
Light 
16 | Add for Architectural Treatment 2% 1,17,06,903.00 
17. |Add for arboriculture & Ornamental 5,00,000.00 
plantation 
72,90,70,825.00 
18 |Add for GST on Rs. 596441528.00 7,15,72,983.00 
12% 
Total 80,06,43,808.00 
Say Rs. 80,06,50,000.00 
Arvind 1 
Tulshiram Shete ics e5 Sm 
(अरविंद aie ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


